स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीच्या दिनांक ११.१२.२०२० रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता 
सूचीमधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.५१/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०२/०८/२०२२ 


वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/ 
आस्था-१, दि.११.१२.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांनी दि.०४.०३.२०२२ व 
दि.१३.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री पुराव्यांना 
अनुसरुन श्रीमती मंगल ईरप्पा सुतार, श्री. मिथुन पांडुरंग होवाळ व श्री. सुजय सुभाष वाघचवरे या 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकास निश्चित करण्यात येत 
असून, त्याबाबतचे विवरणपत्र “परिशिष्ट-ओ” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 
२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकीर्ण अर्ज क्र. ३४४/२०२० 
मध्ये दाखल अवमान याचिका ०८/२०२१, संकिर्ण अर्ज क्र.३४४/२०२०, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण 
अर्ज क्र.३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.राजेंद्र 
माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.३६/२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबइ येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, 
श्री.गणेड चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्र.१४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, श्री.भैया रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, श्रीमती सारिका 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.५११/आस्था-१ 


इया.बाभळे, श्रीमती सुजाता एस.भातकुले व श्रीमती बृशाली एस. ARTS यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ९३०/२०२०, मूळ अर्ज 
क्र. ११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, श्री.आशिष दत्तात्रय कदम यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र.८५८/२०२१, MATT 
केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. 
५८७/२०२१ तसेच इतर सर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 


3. सदरचे झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥६॥/१9॥॥॥9.90९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८०२१०५०४९९०१८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- परिशिष्ट “ओ”. 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 


SAT | S H DN: CN = SATISH KASHINATH HADPE, C = IN, 


S= तक द्र SUC Won OF 
MAHARASHTRA, = PUBLIC WORK 
KASHINATH HADPE क्ण” 


Date: 2022.08.02 10:56:59 +05'30' 
cafeat का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत , 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर. 

परिशिष्ट “ओ” मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, द्वारा- अधीक्षक 
अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,सोलापूर, यांनी सदरचे शासन शुध्दीपत्रक सर्व 
संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांना देऊन त्यांची पोच स्वत:च्या संग्रही जपून 
ठेवावी. 

५. कार्यासन अधिकारी सेवा-३/ आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती आस्था-१. 


०८ “७० A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अ.क्र. 
| 3 | २ 
१७३३-अ | श्रीमती 


३ 
मंगल ईरप्पा 
सुतार 


as ४| 
१७-११-८० 


जात प्रवर्ग 


(सिव्हील) 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/ प्र.क्र.५१/ आस्था-१, दिनांक ०२/०८/२०२२ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट "ail 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
संवर्गात ज्या 
पदावरुन आले 
त्या पदाचे नांव 


ean a I) 
सरळसेवा 


निम्न पदावरील | आस्थापनेचा 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक या 
संवर्गात 
समावेशन 
झाल्याचा दिनांक 
/ सरळसेवेने 
हजर झाल्याचा 
दिनांक 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
पदाची 
अर्हताकारी 
परीक्षा / 
विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण 
आहे किवा 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
आर्हताकारी 
परीक्षा / विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्या पासून सूट 
मिळाली आहे 
किंवा कसे 


जेष्ठतेचा दिनांक 


अभिप्राय 


१५ 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर 
यांनी दि. ०४.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये श्रीम.मंगल ईरप्पा 
सुतार यांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
शासनास सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री 
पुराव्यास अनुसरून, श्रीमती मंगल ईरप्पा सुतार यांना त्यांचा 
नियुक्तीचा दिनांक ०३.०६.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 

ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. १७३३ वरील श्री. पी. एस. 
देशमुख यांच्या खाली व अ. क्र. १७३४ वरील श्री. विजय 
सूर्यभान आघाव यांच्यावर अ. क्र. १७३३-अ येथे श्रीम.मंगल 
ईरप्पा सुतार यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 

दिनांक ११.१२.२०२०रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 
मधील श्रीमती मंगल ईरप्पा सुतार यांची अ. क्र. २५३५ 
येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


१७३९-अ 


2 3 
श्री. |मिथुन पांडुरंग 
होवाळ 


०२-०५-८३ 


जात प्रवर्ग 


डी. ths. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/ प्र.क्र.५१/ आस्था-१, दिनांक ०२/०८/२०२२ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट "ail 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
संवर्गात ज्या 
पदावरुन आले 
त्या पदाचे नांव 


fe a ot 
सरळसेवा 


निम्न पदावरील | आस्थापनेचा 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक या 
संवर्गात 
समावेशन 
झाल्याचा दिनांक 
/ सरळसेवेने 
हजर झाल्याचा 
दिनांक 


| | ० 
०४-०६-०८ 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
पदाची 
अर्हताकारी 
परीक्षा / 
विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण 
आहे किवा 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
आर्हताकारी 
परीक्षा / विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्या पासून सूट 
मिळाली आहे 
किंवा कसे 


जेष्ठतेचा दिनांक 


शिधा 8 
०४-०६-०८ 


अभिप्राय 


१५ 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर 
यांनी दि. १३.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.मिथुन पांडुरंग 
होवाळ यांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
शासनास सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री 
पुराव्यास अनुसरून श्री.मिथुन पांडुरंग होवाळ यांना त्यांचा 
नियुक्‍तीचा दिनांक ०४.०६.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. १७३९ वरील श्री.तरुण रामकुमार 
यादव यांच्या खाली व अ. क्र. १७४० वरील श्रीम. सविता 
भारत कट्टीमनी यांच्यावर अ. क्र. १७३९-अ येथे श्री.मिथुन 
पांडुरंग होवाळ यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 

दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमधील श्री.मिथुन पांडुरंग होवाळ यांची अ. क्र. २७६३ 
येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


१९४४-अ 


सुजय सुभाष 
वाघचवरे 


१४-१२-८१ 


जात प्रवर्ग 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/ प्र.क्र.५१/ आस्था-१, दिनांक ०२/०८/२०२२ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट "ail 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
संवर्गात ज्या 
पदावरुन आले 
त्या पदाचे नांव 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक या 
संवर्गात 
समावेशन 
झाल्याचा दिनांक 
/ सरळसेवेने 
हजर झाल्याचा 
दिनांक 


१२-०८-०८ 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
पदाची 
अर्हताकारी 
परीक्षा / 
विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण 
आहे किवा 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
आर्हताकारी 
परीक्षा / विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्या पासून सूट 
मिळाली आहे 
किंवा कसे 


जेष्ठतेचा दिनांक 


१२-०८-०८ 


अभिप्राय 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर 
यांनी दि. १३.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. सुजय सुभाष 
वाघचवरे यांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
शासनास सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री 
पुराव्यास अनुसरून, श्री. सुजय सुभाष वाघचवरे यांना त्यांचा 
नियुक्तीचा दिनांक १२.०८.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. १९४४ वरील श्री.राजेश नरेश 
साळुंखे यांच्या खाली व अ. क्र. १९४५ वरील श्रीम.दिपमाला 


शांताराम नगराळे यांच्यावर अ. क्र. १९४४-अ येथे श्री. सुजय 
सुभाष वाघचवरे यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 

दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील श्री. सुजय सुभाष वाघचवरे यांची 
अ. क्र. २७९० येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


